RNINo . MAHBIL / 2009 / 31743 


CAM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक २२ ] ] 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १५.०० 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ ॥ 

आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग ( विशेष ) 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले , औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार , धोकादाय व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन 

करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हीडीओपायरेट्स ) वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक 
कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ८१ . 

क्रमांक एमआयएस -०२२० / प्र.क्र .४५ / विशा -३ अ . - महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले , औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार , 
धोकादाय व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हीडीओपायरेट्स ) यांच्या विघातक 
कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ८१ ( १ ९ ८१ चा महा . ५५ ) याच्या कलम ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि सल्लागार मंडळ गठीत करण्याच्या संबंधातील यापूर्वीचे आदेश व अधिसूचना अधिक्रमित 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता सल्लागार मंडळ तात्काळ पुनर्गठीत करीत आहे आणि 
त्याचा अध्यक्ष म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . अ.अ.सय्यद , यांची आणि उक्त सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून मा . न्यायमूर्ती 
श्री . आर.एम. सावंत ( सेवानिवृत्त ) व मा . न्यायमूर्ती श्री . पी.व्ही . हरदास ( सेवानिवृत्त ) यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तुषार महाजन , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


२ 


0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT ( SPECIAL ) 


2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th September , 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS , BOOTLEGGERS , DRUG - OFFENDERS , 

DANGEROUS PERSONS , VIDEO PIRATES , SAND SMUGGLERS AND PERSONS ENGAGED IN BLACK - MARKETING 
OF ESSENTIAL COMMODITIES ACT , 1981 . 

No.MIS - 0220 / CR - 45 / SPL - 3 ( A ) .— In exercise of the powers conferred by section 9 of the 
Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords , Bootleggers , Drug - offenders , 
Dangerous Persons , Video Pirates , Sand Smugglers and Persons engaged in Black - Marketing 
of Essential Commodities Act , 1981 ( Mah . LV of 1981 ) and supersession of earlier orders and 
notifications regarding constitutions of the Advisory Board , the Government of Maharashtra hereby 
re - constitutes , with immediate effect , the Advisory Board for the purpose of the said Act and appoints 
Hon'ble Shri Justice A. A. Sayed , to be its Chairman and Hon'ble Shri Justice R. M. Savant ( Retd . ) 
and the Hon'ble Shri Justice P. V. Hardas ( Retd . ) as Members of the Advisory Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


TUSHAR MAHAJAN , 
Under Secretary to the Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ ३ 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ . 

क्रमांक वृक्षअ २०२१ / प्र.क्र .४० / तां.क. ४.- महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ ( १ ९ ७५ चा 
महा . ४४ ) याच्या कलम ८ च्या पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( अ ) च्या उप खंड ( सहा ) आणि पोट - कलम ( ५ ) च्या खंड ( ब ) याद्वारे 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी वृक्षांचे वय निर्धारित करण्यासाठी 
पुढील निकष व पद्धत अधिसूचित करीत आहे 

वृक्षाचे वय पुढील पद्धतींचा वापर करून निर्धारित करता येईल 

पद्धत १.- ( एक ) वृक्षाचे लेखी अभिलेख उपलब्ध असल्यास , वृक्षाचे वय , वृक्ष लागवडीचे वर्ष किंवा वृक्षाचे वय नमूद 
करणाऱ्या उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे निर्धारित करता येईल ; किंवा 

( दोन ) लेखी अभिलेख उपलब्ध नसल्यास , वृक्षाचे वय साक्षीदारांची अभिसाक्ष नोंदवून निर्धारित करता येईल . 

पद्धत २.- प्रजातींच्या विशिष्ट वाढीच्या घटकाद्वारे वृक्षाच्या व्यासास गुणणे . उदा . काही प्रजातींच्या वाढीचे घटक या सोबत 
जोडलेल्या जोडपत्र -१ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आहेत . 

पद्धत ३.- इन्क्रिमेंट बोअरर या उपकरणाच्या वापराचा अंतर्भाव असलेल्या पद्धतीवर आधारित . ही पद्धत नवीन असल्याने , 
स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे कौशल्य विकसित होईपर्यंत , स्थानिक वन अधिकाऱ्यांच्या तज्ञ मार्गदर्शनाखाली कार्यान्वित करावी . 


जोडपत्र - एक 


वाढीचा घटकाचा वापर करून वृक्षाचे वय निर्धारित करण्याचे टप्पेः 
( १ ) जमिनीपासून सुमारे साडेचार फूट उंचीवर मोजपट्टीचा ( टेप ) वापर करून वृक्षाचा परीघ ( इंचात ) मोजणे . 
( २ ) वृक्षाचा व्यास ( इंच मध्ये ) काढण्यासाठी परिघाचा वापर करणे . ( व्यास काढण्याचे सूत्र आहे : व्यास = परीघ भागीले ३.१४ ) 
( ३ ) वाढीच्या घटकाने व्यासाला गुणून वृक्षाचे अंदाजित वय काढणे . 


उदा . २० इंचाचा परिघ आणि वाढीचा घटक ३.० असलेल्या वृक्षाकरीता . 

व्यास = २० / ३.१४ = ६.३६ ९ . 
वृक्षाचे वय = व्यास * वाढीचा घटक = ६.३६ ९ * ३ = १ ९ .१०८ 
वृक्षाचे वय १ ९ वर्षे आहे . 

महाराष्ट्रातील काही सर्वसाधारण वृक्षांच्या प्रजातीच्या वाढचे घटक : 
प्रजाती 

वाढचे घटक 


0 


साल 


७.४७ 


सागवान 


३.०३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु.कि. निकम , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 


ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd September 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ( URBAN AREAS ) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT , 1975 . 

No.vrukshaa 2021 / CR40 / TC - 4.- In exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) of 
clause ( a ) of sub - section ( 3 ) and clause ( 6 ) of sub - section ( 5 ) of section 8 of the Maharashtra ( Urban 
Areas ) Protection and Preservation of Trees Act , 1975 ( Mah . XLIV of 1975 ) , the Government of 
Maharashtra hereby notifies the following criteria and method to determine age of the tree as given 
below , for the purposes of the said Act , namely : 

Age of the tree can be determined by using following methods , namely : 

Method - 1.— ( i ) In case of the written records of the tree are available , age of the tree may be 
determined on the basis of available records indicating year of plantation of the tree or age of the 
tree ; or 

( ii ) In case of the written records are not available , age of the tree may be determined with the 
help of recorded witness testimony . 

Method - 2.- Multiplying diameter of the tree by species specific growth factor e.g. growth factor 
of some species is as defined in the Annexure - I appended herewith . 

Method - 3.— Based on method involving use of increment borer instrument . This method , 
being a new method , need to be executed under expert guidance of local forest officials till the time 
expertise is developed by the local tree authority . 

Annexure - I 
Steps to determine age of the tree using growth factor : 

1. Measure circumference ( in inches ) of the tree using measuring tape at about four and a half 
feet above the ground . 

2. Use the circumference to find the diameter ( in inches ) of the tree . 


( The formula for finding diameter is : Diameter = circumference divided by 3.14 ) . 
3. Estimate the age of the tree by multiplying the diameter by the growth factor . 
e.g. for a tree with circumference of 20 inches and growth factor of 3.0 
• Diameter = 20 / 3.14 = 6.369 . 


• Age of the tree = diameter * growth factor = 6.369 * 3 = 19.108 
• The tree is 19 years old . 


Growth Factors for few common tree species in Maharashtra : 


Species 

Sal 


Growth Factor 

7.47 


Teak 


3.03 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. NIKAM , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ ५ 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ . 

क्रमांक वृक्षअ २०२१ / प्र.क्र .४२ / तां.क.४.- महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम , १ ९ ७५ ( १ ९ ७५ चा 
महा . ४४ ) याच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( १ क ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , वृक्ष 
प्राधिकरणाद्वारे पुरातन ( हेरिटेज ) वृक्ष म्हणून एखाद्या वृक्षास वर्गीकृत करण्यासाठी पुढील मानके अधिसूचित करीत आहे : 

कोणत्याही प्रजातीचे आणि अंदाजे वय ५० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे वृक्ष ( झाड ) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . निकम , 
शासनाचे सहसचिव . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३० - ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन ८-१४ , शके १ ९ ४३ 
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd September 2021 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ( URBAN AREAS ) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT , 1975 . 


No. vrukshaa 2021 / CR 42 / TC - 4.- In exercise of the powers conferred by clause ( 1a ) of section 2 
of the Maharashtra ( Urban Areas ) Protection and Preservation of Trees Act , 1975 ( Mah . XLIV of 1975 ) , 
the Government of Maharashtra hereby notifies the following norms to categorise a tree as the 
heritage tree by the Tree Authority , namely : 

A tree shall be of any species and of estimated age of 50 years or more . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. NIKAM , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


